एकत्रित वाहन आढावा-८ कार्यालये, 
जलसंपदा विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र: एवाआ-२०१०/प्र.क्र.१२९/२०१२/ यांत्रिकी 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- ०६/०५/२०२१ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. वाहन १०००/प्र.क्र.६५/२००१/विनियम, दि.१०.९.२००१ 
२) वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.४६५/१२/विनियम, दि.१४.११.२०१२. 
३) वित्त विभाग, अ.झा. पत्र क्र. वाहन२०१९-/प्र.क्र.३०/२०१९/विनियम, दि. २३.०१.२०२० 
) 
) 


४) वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२/२०२०/विनियम, fF.94.09.2020. 
५) वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४/२०२०/ विनियम, दि.१५.०१.२०२०. 


प्रस्तावना : 


वित्त विभागाने त्यांच्या शासन निर्णय दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ अन्वये शासकीय व इतर कार्यालयांमध्ये 
वाहनांच्या वापराबाबत धोरण निश्चित केले आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने त्यांचेकडील (प्रादेशिक 
कार्यालयासह) वाहनांचा आढावा घेण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. यास अनुसरून जलसंपदा विभागातील ८ 
कार्यालयांकडे असलेल्या वाहनांचा आढावा मंजूर करणेबाबतचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या 
मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. 


संदर्भ क्र.२ येथील अनौ.संदर्भान्वये वित्त विभागाने जलसंपदा विभागातील ८ कार्यालयांकडे असलेल्या 
वाहनांचा आढावा मंजूर केलेला आहे व त्याप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करणेविषयी उपरोक्त संदर्भ क्र. ३-५ 
अन्वये वित्त विभागाने निर्देश दिले आहेत. सदर निर्देशास अनुसरुन जलसंपदा विभागातील कार्यालयांच्या मंजूर 
वाहन आढाव्याचा शासन निर्णय निर्गमित करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय : 


जलसंपदा विभागातील ८ कार्यालयांकडे असलेल्या वाहनांचा आढावा घेण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय 
वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. सदर कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदांची 
कर्तव्ये व जबाबदा-यांचा विचार करून कोणत्या पदांकरिता वाहन सुविधा उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे, याबाबत 
निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेने वाहन आढावा मंजूर 
करण्यात येत आहे. वाहन आढाव्याचा कार्यालयनिहाय गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. तसेच याबाबतचे संक्षिप्त 
विवरणपत्र सोबतच्या प्रपत्र “अ” प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एवाआ-२०१०/प्र.क्र.१२९/२०१२/ यांत्रिकी 


गोषवारा 
अ.क्र. कार्यालयाचे नाव एकूण मंजूर वाहने 
चि मुख्य अभियंता, विनिर्दिष्ट प्रकल्प, २०३ (४२ कार -- १६१ जीप) 
जलसंपदा विभाग, पुणे. 
२  । महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, १७ (५ कार -- ८ जीप +8 बसेस) 
औरंगाबाद. 
३ मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प, ५० (१४ कार -- ३३ जीप-- १ बस-- 
जलसंपदा विभाग, पुणे. २ रुग्ण्वाहिका) 
४ मुख्य अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, औरंगाबाद. | १०७ (२० कार + ८७ जीप) 
षु मुख्य अभियंता,कोंकण प्रदेश,जलसंपदा विभाग,मुंबई. १३२ (३० कार -- १०२ जीप) 
६ | मुख्य अभियंता, संकल्पन, प्रशिक्षण, संशोधन, 
नाशिक (मेटा). 
अ) मेटा (खुद्द qo (६ कार + ४ जीप) 
आ) मेटा च्या अधिपत्याखालील कार्यालये ६८ (२६ कार -- ४२ जीप) 
७ मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्र, ५ (५कार) 
औरंगाबाद. 
८ अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, १२ (७ कार-- ५ जीप) 
पुणे. 
एकूण-६०४ (१५५ कार + ४४२ जीप--२ रुग्णवाहिका + ५ बसेस) 
वाहन अनुज्ञेयबाबतच्या अटी खालीलप्रमाणे 
१) राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने वाहन आढावा मंजूर केल्यानंतर त्यात अनुज्ञेय केलेल्या 
वाहनांच्या संख्येपेक्षा संबंधीत कार्यालयाकडे सद्य:स्थितीत असणा-या वाहनांची संख्या अतिरिक्‍त ठरत 
असल्यास या अतिरिक्‍त वाहनांच्या बदली नवीन वाहने खरेदी करता येणार नाही. सदरची अतिरिक्‍त 
वाहने अनुज्ञेय असलेल्या अन्य कार्यालयांकडे त्वरित हस्तांतरित करण्यात यावीत. 
२) जुने वाहन निर्लेखित करून नवीन वाहन खरेदीच्या प्रस्तावास वेळोवेळी रितसर वित्त विभागाच्या 
राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीचे अध्यक्ष यांची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहिल. 
३) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, अनुक्रमांक-१९-क, नियम 
क्र.६९ मधील अटींनुसार वाहन निर्ळेखित ठरविण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 
२. सदर गोषवारा हा संबंधीत कार्यालयांच्या २०१२ मधील संरचनेस अनुसरून आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एवाआ-२०१०/प्र.क्र.१२९/२०१२/ यांत्रिकी 


सद्यस्थितीत गोषवारा/प्रपत्र “अ” alles वाहन अनुज्ञेय असलेल्या कार्यालयांच्या रचनेमध्ये 


फिरवाफिरवीने बदल झालेला असल्यास त्याअनुषंगाने नवीन कार्यालयांच्या रचनेनुसार संबंधीत कार्यालयांनी 
सुधारित वाहन आढाव्यासाठी वित्त विभाग, शा. नि.दिनांक १० सप्टेंबर, २००१ मधील जोडपत्र “अ” नुसार शासनास 
प्रस्ताव सादर करावा. 


३. 
वित्त 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४६५/१२/ विनियम, दि.१४.११.२०१२ अन्वये 
विभागाच्या सहमतीने व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५०६१५२८३८२१२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


१७ 
4¢ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


i 
Niti B Ja al र 
y S serialNumber=c1ba81c8446818830205f0d4c658e46b94192322071 

4550ad5439bba18a95b3, cn=Nitin B Jayswal 


Date: 2021.05.06 15:39:17 +05'30° 


(नि. ब. जयस्वाल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव (जलसंपदा विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सचिव ( प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती. 
सचिव (प्र.सु.व र.व.का.) सामान्य प्रशासन विभाग तथा सदस्य, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती. 
परिवहन आयुक्त, सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती. 
सर्व सह सचिव, उप सचिव,अवर सचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
मुख्य अभियंता, विनिर्दिष्ट प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, पुणे. 
महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 
. मुख्य अभियंता (स्था), जलविद्युत प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, पुणे. 
. मुख्य अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, औरंगाबाद. 
. मुख्य अभियंता, कोंकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग,पमुंबई. 
. मुख्य अभियंता, संकल्पन, प्रशिक्षण, संशोधन, नाशिक (मेट). 
. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्र, औरंगाबाद. 
. अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे. 
. सर्व कक्ष अधिकारी जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ यांना 
- अधिनस्त कार्यालयांना अवगत करण्याच्या विनंतीसह. 
. वित्त विभाग (कार्या-विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती-यांत्रिकी. 
पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एवाआ-२०१०/प्र.क्र.१२९/२०१२/ यांत्रिकी 


वाहन आढाव्यानुसार अनुज्ञेय वाहनांचे संक्षिप्त विवरणपत्र 


प्रपत्र-*अ” 


31 2 


कार्यालयाचे नाव 


वाहन अनुज्ञेय आहे असे पदनाम (वाहन संख्या) 


आढाव्यानुसार 
अनुज्ञेय वाहन संख्या 


मुख्य अभियंता, 
विनिर्दिष्ट प्रकल्प, 
जलसंपदा विभाग, पुणे 


उपाध्यक्ष, म.कृ.खो.वि.म.,पुणे- १ कार 


मुख्य अभियंता- 9 कार 


अधीक्षक अभियंता, कुकडी प्रकल्प मंडळ, 
पुणे- १ कार व त्यांच्या अधिपत्याखाळील 

4 ५ कार्यकारी अभियंता-५ कार. 

4* १८ उपविभागीय अभियंता- १८ जीप. 


अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प 

मंडळ, सातारा- १ कार व 

त्यांच्या अधिपत्याखाळील 

4* ७ कार्यकारी अभियंता-७ कार. 

4* ३८ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/ 
स. अ. श्रेणी-१ - ३८ जीप. 


अधीक्षक अभियंता, कृ.को.उ.सि.प्र.मंडळ, 

सांगली- १ कार व त्यांच्या अधिपत्याखालील 

4* ४ कार्यकारी अभियंता-४ कार. 

4* २३ उपविभागीय अभियंता/स. अ. श्रेणी-२ 
-२३ जीप. 


अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, 

उस्मानाबाद-१ कार व त्यांच्या अधिपत्याखाळील 

4* 3 कार्यकारी अभियंता-३ कार. 

4* १३ उपविभागीय अभियंता/स. अ. श्रेणी-१ 
-१३ जीप. 


अधीक्षक अभियंता, लाक्षेवि, पुणे-१ कार व 

त्यांच्या अधिपत्याखाळील 

4* ६ कार्यकारी अभियंता-६ कार. 

4* ३० उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
-३० जीप. 


अधीक्षक अभियंता, लाक्षेवि, सोलापूर-१ कार व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील 
4* ५ कार्यकारी अभियंता-५ कार. 
4* २३ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी / 
स. अ. श्रेणी-१ - २३ जीप. 


कार ४२) 203+ १६१ 
जीप( 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एवाआ-२०१०/प्र.क्र.१२९/२०१२/ यांत्रिकी 


अ. 
क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


वाहन अनुज्ञेय आहे असे पदनाम (वाहन संख्या) 


आढाव्यानुसार 
अनुज्ञेय वाहन संख्या 


९) अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर 
-१ कारव त्यांच्या अधिपत्याखालील 

* 3 कार्यकारी अभियंता-३ कार. 

१६ उपविभागीय अभियंता - १६ जीप. 


© 


oo 


+, 
** 


महासंचालळकजल व 
,भूमी व्यवस्थापन संस्था 
औरंगाबाद. 


ह 


१) महासंचाळक-१ कार. 


२) अधीक्षक अभियंता व सहसंचाळक-१ कार. 


३) प्रशासकीय अधिकारी व कार्यकारी अभियंता व 
सहयोगी प्राध्यापक व पाहुणे व्याख्याते- १ कार. 


8) संचालनालयातील ३ प्राध्यापक व प्रमुख-१ कार 


५) संचालनालय २ प्राध्यापक व प्रमुख व पाहुणे 
व्याख्याते- १ कार. 


६) ४ सहयोगी प्राध्यापक-१ जीप. 


७ 3 सहायक प्राध्यापक व २ कनिष्ठ अभियंता- 
-१ जीप. 


८) ३ सहायक प्राध्यापक-१ जीप. 


९) सहायक प्रशासकीय अधिकारी, लेखाधिकारी व 
२ कनिष्ठ अभियंता- १ जीप. 


१०) उपविभागीय अधिकारी व ६ कनिष्ठ अभियंता- 
-१ जीप 


११) सहायक संशोधन अधिकारी, २ सहायक 
प्राध्यापक व कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक- १ जीप 


१२) ३ सहायक प्राध्यापक, कनिष्ठ अभियंता व 
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक- १ जीप 


१३) २ सहयोगी प्राध्यापक व २ सहायक प्राध्यापक- 
- १ जीप. 

१४) दिर्घकालीन प्रशिक्षण वर्ग व इतर प्रशिक्षण 
वर्गातील प्रशिक्षणार्थी यांचे अभ्यास दौरे 
-४बसेस. 


१७५) कार-- ८ 


जीप +8 बसेस ( 


मुख्य अभियंता ,(स्था) 
जलविद्युत प्रकल्प , 
जलसंपदा विभाग.पुणे , 


१) मुख्य अभियंता-१ कार 


2) अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, 
कोथरूड- १ कार व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
4* ५ कार्यकारी अभियंता-५ कार. 

१ वरीष्ठ भू-वैज्ञानिक-१ कार. 

४ स. अ. श्रेणी-१ - ४ जीप. 


\7 
** 
*, 
** 


कार 9%) Yor 
33 जीप-- १ बस-- 


२ रुग्ण्वाहिका( 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एवाआ-२०१०/प्र.क्र.१२९/२०१२/ यांत्रिकी 


अ. 
क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


वाहन अनुज्ञेय आहे असे पदनाम (वाहन संख्या) 


आढाव्यानुसार 
अनुज्ञेय वाहन संख्या 


३) अधीक्षक अभियंता, कोयना बांधकाम मंडळ, 
सातारा -१ कार व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
4* ५ कार्यकारी अभियंता-५ कार. 
4* २९ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/ 
शाखा अभियंता -२९जीप. 
4* १बस. 
4 २ रुग्णवाहिका 


मुख्य अभियंता व 
प्रजासकलाभक्षेत्र , 
,विकासऔरंगाबाद. 


१) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक- १ कार. 


कार २०) १०७-- ८७ 


२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाक्षेवि, बीड 
-१ कारव त्यांच्या अधिपत्याखालील 
4* ४ कार्यकारी अभियंता-४ कार. 
4* २४ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/ 
स. अ. श्रेणी-१- एकूण -२४ जीप. 


जीप( 


३) अधीक्षक अभियंता, जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, 
औरंगाबाद- १ कार व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
4* ४ कार्यकारी अभियंता-४ कार. 
4* २४ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
- एकूण -२४ जीप. 


४) अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, 
नांदेड- १ कार व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
4* ४ कार्यकारी अभियंता-४ कार. 
4* २१ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
- एकूण -२१ जीप. 


Cc 
eS 
~ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाक्षेवि, 
औरंगाबाद- १ कार व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
4* 3 कार्यकारी अभियंता-३ कार. 
4* १८ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
- एकूण -१८ जीप 


मुख्य अभियंता, कोंकण 
प्रदेश, जलसंपदा 


विभाग, मुंबई. 


१) उपाध्यक्ष, कों.पा.वि.म.-२ कार 


२) कार्यकारी संचालक, कों.पा.वि.म.- १ कार 


३) मुख्य अभियंता-१ कार 


कार ३०) 932+ 
१०२ जीप( 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एवाआ-२०१०/प्र.क्र.१२९/२०१२/ यांत्रिकी 


अ. 
क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


वाहन अनुज्ञेय आहे असे पदनाम (वाहन संख्या) 


आढाव्यानुसार 
अनुज्ञेय वाहन संख्या 


४) प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी 
विकास मंडळ, ठाणे- १ कार व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील 
4* ४ कार्यकारी अभियंता-४ कार. 

4* १८ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
- एकूण -१८ जीप. 


५) अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगगरी- १ कार व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील 
4* 3 कार्यकारी अभियंता-३ कार. 

4* ११ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
- एकूण -११ जीप. 


६) अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
-१ कारव त्यांच्या अधिपत्याखालील 
4* ६ कार्यकारी अभियंता-६ कार. 
4* २९ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/ 
स. अ. श्रेणी-१ - एकूण -२९ जीप. 


७ अधीक्षक अभियंता, कोंकण पाटबंधारे मंडळ, 
रत्नागिरी - १ कार व त्यांच्या अधिपत्याखाळील 
4* ४ कार्यकारी अभियंता-४ कार. 
4* २३ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/ 
स. अ. श्रेणी-१&/२ - एकूण -२३ जीप. 


८) अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोंकण पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, कळवा ठाणे - १ कार व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील 
4* ४ कार्यकारी अभियंता-४ कार. 

4* २१ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी/ 
स. अ. श्रेणी-१ - एकूण -२१ जीप. 


मुख्य अभियंता , 
,प्रशिक्षण ,संकल्पन 
(Fen नाशिक ,संशोधन 


अ मेटा (खुद्द) 


१) मुख्य अभियंता, मेटा, नाशिक-१ कार 


२) अधीक्षक अभियंता व सहसंचाळक-१ कार 


३) व्याख्यातेसाठी-१ कार व १ जीप 


कार ३२) ७८-- ४६ 
जीप( 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एवाआ-२०१०/प्र.क्र.१२९/२०१२/ यांत्रिकी 


अ. 
क्र. 


कार्यालयाचे नाव 


वाहन अनुज्ञेय आहे असे पदनाम (वाहन संख्या) 


आढाव्यानुसार 
अनुज्ञेय वाहन संख्या 


8) 


) कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, औरंगाबाद 


- १ कार. 
॥) व्याख्यातेंसाठी- १ जीप 


4) 


) कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, पुणे 


-१ कार. 
॥) व्याख्यातेंसाठी- १ जीप 


&) 


) कार्यकारी अभियंता व प्राचार्य, नागपूर 


-१ कार. 
॥) व्याख्यातेंसाठी- १ जीप 


१) 


अ) मेटाच्या अधिपत्याखालील कार्यालये 


अधीक्षक अभियंता, गुणनियंत्रण मंडळ, नागपूर 
-१ कारव त्यांच्या अधिपत्याखाळील 
* 3 कार्यकारी अभियंता-३ कार. 
4* १२ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
- एकूण -१२ जीप. 


*, 


oo 


oo 


2) 


अधीक्षक अभियंता, गुणनियंत्रण मंडळ, 
औरंगाबाद-१ कार व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
4* २ कार्यकारी अभियंता-२ कार. 
4* ९ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 

- एकूण -९ जीप. 


अधीक्षक अभियंता, दगडी धरण मंडळ, मध्यवर्ती 
संकल्पचित्र संघटना, नाशिक - १ कार व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील 

4* १ कार्यकारी अभियंता-१ कार. 


अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
संघटना, दरवाजे मंडळ, नाशिक - १ कार व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील 

4* २ कार्यकारी अभियंता-१ कार. 


4) 


अधीक्षक अभियंता, धरण सुरक्षितता संघटना, 
नाशिक -१ कार व त्यांच्या अधिपत्याखाळील 
4 ४ कार्यकारी अभियंता- ४ कार. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एवाआ-२०१०/प्र.क्र.१२९/२०१२/ यांत्रिकी 


अ. | कार्यालयाचे नाव वाहन अनुज्ञेय आहे असे पदनाम (वाहन संख्या) आढाव्यानुसार 
क्र. अनुज्ञेय वाहन संख्या 


६) अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
संघटना, माती धरण मंडळ, नाशिक-१ कार 
व त्यांच्या अध्यक्षतेखालील 
4* १ कार्यकारी अभियंता-१ कार. 


७ अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
संघटना, विद्युतगृहे मंडळ, नाशिक -१ कार व 
त्यांच्या अधिपत्याखाळील 

4* १ कार्यकारी अभियंता-१ कार. 


८) अधीक्षक अभियंता, गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे- 
-१ कारव त्यांच्या अधिपत्याखाळील 

4* ५ कार्यकारी अभियंता-५ कार. 

4* २१ उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 


oo 


oo 


- एकूण -29 जीप. 
७ | मुख्य अभियंतामहाराष्ट्र , मुख्य अभियंता- १ कार व (कार५) ५ 
,जलसंपत्ती विकास केंद्र त्यांच्या अधिपत्याखालील 
औरंगाबाद. 4* ४ कार्यकारी अभियंता-४ कार 
८ | अधीक्षक अभियंता , अधीक्षक अभियंता -१ कार व कार 9) १२-- ५ जीप( 
कृष्णा पाणी तंटा लवाद त्यांच्या अधिपत्याखालील 
विशेष कक्ष पुणे. 4 ६ कार्यकारी अभियंता-६ कार. 


4* ५ उपविभागीय अधिकारी -५ जीप. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


